महाराष्ट्र शासन 
महसूल ब वन विभाग 
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन ) 
शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१९५/आव्यप्र-१ 
मंत्रालय, मुंबई : Yoo ०३२. 
दि. २५.०२.२०२२. 
शासन निर्णय : 
जागतिक बँक सहाय्यित राष्ट्रीय चक्रोबादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत नारवेल बेनवले 
खार भूमी योजना ता. पेण, जि. रायगड येथे नियुक्‍त केलेल्या प्रथमेश काकडे कन्स्ट्रक्शन (IV) 
यांना रु. २.३४.११.८१८/- (रुपये दोन कोटी चोतीस लाख अकरा हजार आठशे अठरा फक्त) 
Mobilization Advance मोबीलायझेशन ऐंडव्हान्स देण्यात आला आहे. रायगड शहरात 
केलेल्या कामाचे प्रथमेश काकडे कन्स्ट्रक्शन (IV) यांनी सादर केलेल्या रु. ४.९४.८०,४१३/- 
(रुपये चार कोटी drag लाख ऐंशी हजार चारशे तेरा फक्त) पेको 
रु. २७.१२.१०४/- (रुपये सत्तावीस लाख बारा हजार एकशे चार फक्‍त) (Retention Money) 
रोखून ठेवण्यात येऊन आणि (Mobilization Advance) मोबीलायझेशन ऐंडव्हान्स 
रु. ७१.३१,१४२/- (एक्काहत्तर लाख एकतीस हजार एकशे बेचाळीस फक्त) बजा करून उर्वरित 
रक्‍कम रु. ३,९६,३७,१६७/- (रुपये तीन कोटी षृहाण्णज लाख सदतीस हजार एकशे सदुसष्ठ 
फक्त) च्या खर्चास आणि अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रथमेश काकडे कन्स्ट्रक्शन (JV) यांना खालीलप्रमाणे रक्‍कम अदा करावी. 


नाव रक्‍कम 
. प्रथमेश काकडे कन्स्ट्रक्शन (JV) | २.७८.३१.०६५/- 
| Sub Division Officer Pen Sub Division — ।९५.४६.०९६/- 


Pen (Royalty Charges) 
Maharashtra State Building & — other | ४.५२.०१७/- 


Constraction Lebour WE (Lebour Charges) 


TDS 2% ९.०४.०२३५/- 

('(,5]'11॥1)५९१९% ४.५२.०१७/- 

SGST TDS ९७ ४.५२.०१७/- 
एकूण ३,९६,३७.१६७/- 


याबाबतचे देयक अधिदान ब लेखा कार्यालय मुंबई यांना सादर करण्याकरिता, 
लेखाधिकारी आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग आणि, वित्तीय सल्लागार ब सह सचिव यांना अनुक्रमे 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

या कामी होणारा खर्च मागणी क्रमांक सी-६, २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी 
सहाय्य ८०, सर्वसाधारण, १०२ आपत्तीप्रवण क्षेत्रामध्ये नैसर्गिक आपत्कालीन परिस्थितीबाबतच्या 
तातडीच्या योजनांचे व्यवस्थापन करणे (०६) चक्लोबादळ रोधक बांधकाम करणे (०६) (०१) 
चक्रीवादळ रोधक बांधकाम करणे (७५ टक्के केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) ( २२४५ २६३२) २१ 
सहाय्यक अनुदाने या लेखाशिर्षाअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२१-२२ या वर्षाकरीता करण्यात आलेल्या 


तरतुदीतून करण्यात येईल. 


सदर आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
२५३/व्यय-९/२०१९, दि. २७/०६/२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www-.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२०२२५१५४१३२२४१९ असा 
आहे. सदर आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
Goran 
on oe 
(के. सूर्यकृष्णमूर्ती) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२) प्रकल्प व्यवस्थापक तथा अधिकतक अभियंता, खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे 
३) वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) आव्यप्र-१, संग्रहार्थ 


